राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया 
(DPR Based Stream) अंतर्गत सन २०२३-२४ 
करिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या रु.७.३१ 
कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२३ 


केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१ (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२३ मार्च,२०२१ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.८९/१४-ओ, दि.११ ऑगस्ट, 2023 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.८९/१४-ओ, दि.२४ ऑगस्ट, 2023 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र pan / कृप्रवनि / राकृवियो / टि-०३ /११ / भाग-२ / २७७९४/ २०२३, 
दि.२४ ऑगस्ट,२०२३. 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-अे, दि.१३ सप्टेंबर,२०२३ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात 


अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्त (कृषि) 
स्तरावर Single Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Balance Account कार्यान्वित 
करण्यात आले आहेत. 


कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA 


खात्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्ग याकरिता उपलब्ध निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


a3 


सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा 
उपलब्ध निधी विचारात घेता कृषि व कृषि संलग्न विभागाकडून प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने ₹७.३१ कोटी 
(रुपये सात कोटी एकतीस लाख) निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. 
सदर वितरणाचा प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला 
आहे. 

आयुक्त (कृषि) यांनी उपरोक्‍त परि. क्र. १ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध 
करुन द्यावा. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग 
करताना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-ओ, दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२३ 


४. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) यांनी 
प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी मर्यादेत 
त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

५. सदर UR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२१७०४२९७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सहपत्र :- परिशिष्ट- अ 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7 chi 
128990d692e36, postalCode=400032, ‘Mahi 


laharashti 
BAN | RA KA RAD ) = 90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995 
‘A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
2023.09.26 18:36:58 +05'30° 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सचिव (पदु), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. कुलगुरु,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, मुंबई 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, मुंबई 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१२. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

१३. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

१५. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१६. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 

१७. निवडनस्ती (का-१४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पारीशष्ट -अ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ,दि.२२ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे सहपत्र 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 
सन २०२३- 
चालू २४ अनुचित 
राकृवियो | प्रकल्पांसाठी eat. (जागी प्रवर्गाचे वितरणानंतर 
अ.क्र प्रकल्प/यंत्रणेचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | आजअखेर शिल्लेंक | प्रस्तावित शिल्लक प्रकल्प 
प्रकल्प किंमत | एकूण वितरीत | प्रकल्प मूल्य निधी वितरण मूल्य (६-७) 
निधी wy ति 


यर्‍ाााााााऱणणणणणणणर्णिणाशणणणशणणपणरणकणणळण 
<i 
111 fear Ree aaa 
TARE 


सोलापूरमधील डाळींबावरील शाश्वत कोड 

व्यवस्थापनासाठी बायोकंट्रोल एजंट्सच्या 

वापराचे प्रात्यक्षिक आणि लोकप्रियता २०२२-२३ ३.४७ २.०२३३ १.४४६७ ०.२७०८ १.१७५९ 
दाखवण्यासाठी बायोकंट्रोल उत्पादन 

प्रयोगशाळेची स्थापना, NRC सोलापूर 


वनामती व रामेती येथे अधिकारी क्षेत्रिय 
कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या 


प्रशिक्षणाचा व क्षमता बांधणी कार्यक्रम 


झाडा wpa | ee 
वयक्तिक शेततळे ameree | were | eo 


संरक्षित ache ख्टवरर 
२०२२२२३ ४२.१६५६ ४१.२२१६ 
A |कृषि विभाग (1010) ४१५.०७ २१३.५१८ २०१.५५२ ३.५६०६ १९७.९९१४ 
एकात्मिक पीक व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचे 
२०१५-१६ ९.०१ ८.१९०४ ०.८१९६ ०.०४९६ ०.७७ 
विद्यापीठ arp ro 
PST, करडइ आणि सूर्यफुलाचे ब्रीडर 
व प्रमाणित उत्पादन केंद्राची 
बियाणे व प्रमाणित बियाणे उत्पादन केंद्राची २०२१-२२ ee aseau १.०८९५ cc १.०६ 
स्थापना, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 
fer arp ior - 
SS ae च्यात 
aR EA Tae 
महाराष्ट्र राज्यात कृषी उत्पादन तारण कर्ज 
योजना लागू करण्यासाठी १०८ APMC मध्ये | २०१७-१८ ४१.८६ ४०.७२४३ १.१३५७ ०.१९४६ ०.९४११ 
Te TH २ 


संचालक महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व एकूण ठव वेर gag 40d क्व 93¢.322 
औषधी वनस्पती मंडळ) 
हस्तांतरण, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 
नागपूर विभागातील चार जिल्ह्यात कमी 
खर्चात उत्पादन तंत्रज्ञानासह मोहरीच्या २०२१-२२ ०.३३ ०.३१६८ ०.०१३२ ०.००७६ ०.००५६ 
उच्च उत्पन्न देणाऱ्या वाणांचा अवलंब 
_ , अकोला 
डॉ. पजावराव देशमुख कृष TG, EE Ta 
JU 
७  ।महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ ४१.८६ १.१३५७ ०.१९४६ ०.९४११ 


जि 
A 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


SANTOS H ‘ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
25.4.20=1981d5a9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4t#5b340cd5420dF 
7cbaa28990d692036, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F1 
‘995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 
KAR) 


१0 
Date: 2023.09.26 18:37:20 +05'30' 


P.T.O 


येथील कृषि समृद्धी केद्राची (Agro 
Warehousing & Logistics Park) उभारणी 


झाया 


वाशिम, हिंगोली, खंडाळा आणि चिखली 
येथे MSSCL मधील बीज प्रक्रिया संयंत्राची २०२२-२३ १०.४१ ३.६७०७ ६.७३९३ ०.४९१२ ६.२४८१ 
बीज साठवण क्षमता वाढ. 


90550, पा 


पशु रोगांच्या निदानासाठी टन॑ को बेसीस वर 

GAT सुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारणे , 

रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा औंध, पुणे २०१६-१७ ७५.६२ २९.९०५४ | ४५.७१४६ ०.३५४ ४५.३६०६ 
(revision in project cost २९ SLSC Rs 

कृषि विद्यान केंद्र, बारामती येथे Ve 

अनुवंश सुधारणेचा उच्च गुणवत्ता केंद्राची २०१७-१८ ३.४२ ३.३३०३ Se el (el ल्य 
स्थापना करणे 


विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प 4 वि 
०१७-१८ ५७.१६ ४३.२०११ १३.९५८९ ०.०४४३ १३.९१४६ 
(एन.डी.डी.बी.) 


F more | owe mae 


दत्तसाई मल्टीस्टेट को.ऑप. मिल्क अँण्ड 
मिल्क प्रोडक्टस लि. चिलवडी, ता. जि. २०१९-२० २.१८ २.०८१३ ०.०९८७ ०.१००५ -०.००१८ 
उस्मानाबाद येथे Yo TLPD क्षमतेचे नवीन 

प्रक्रिया यनिट उभारणी प्रव [ 
मे. सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध उत्पादक 
व प्रक्रिया संघ ली. गलांडवाडी, दौंड येथे २०२०-२१ ८.१२ 4.9966 ०.३१९४ २.६८४ 
BMC व AMC सहित 900 TLPD शमतेचा 
केंद्र यांची सुधारणा व विस्तारीकरण (छत्रपती 
शाहू मिल्क अँन्ड मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी २०२१-२२ १०.१७ ३.७६४४ ६.४०५६ १.१५७९ ५.२४७७ 
लि. व्हन्नूर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) 
मुख्य दुग्धशाळेचे 44 TLPD वरून ५०1०0) 
चे विस्तारीकरण वैजनाथ मिल्क अँन्ड मिल्क | २०२१-२२ ३.३ २.६८६९ ०.२९२६ | ०.४१०५ 
अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. शिनोळी, ता. 


२०२१-२२ १३.४२४३ ९.५१५७ ०.५६५९ 


Oo 
mn 


pe} 


ios 


A 


A 
me} 


A 
A 


२०१३-१४ 


९ 
दूध गंगा सहकारी दूध उत्पादक संघ, - 
३ ४.५८१८ ०.०४८ ०.०४७१ ०.००११ 


इंदापूर, जिल्हा पुणे 
: RGR याळ 
क्ण ०३० 


IAG) ar TRG 


याया 
1 
= 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2eSd5dc36f39695b5f0e4ft 
5b340cd5420df7cbaa28990d692¢36, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9 
A6SBFD42747F 1995A4F22FDCO240939AAB0835 


KA RA D ) , n=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
Date: 2023.09.26 18:37:36 +05'30' 


